मे.पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड, मुंबई 
यांच्याकडून भाडे तत्वावर घेण्यात आलेल्या 
हेलीकॉप्टरच्या भाड्याची रक्‍कम अदा 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एनएएक्स ०६१५/प्र.क्र.६२/विशा १ ब, 
दुसरा मजला, मुख्य इमारत, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 
दिनांक : २९ मार्च, २०१६. 


वाचा :-१) शा.नि. गृह विभाग, क्र. एनएएक्स ०६०९/प्र.क्र.४०१/विशा-१ब, दि. ०९.०१.२०१३ 
२) शा.नि. गृह विभाग, क्र. एनएएक्स ०६०९/प्र.क्र.४०१/विजा-१ब, दि. ०२.०२.२०१३. 
3) शा.नि. गृह विभाग, क्र. एनएएक्स ०३१३/प्र.क्र.१६३/विञा-१ब, दि. ११.१०.२०१३ 
8) शासनपत्र गृह विभाग क्र. बीजीटी १०१५/प्र.क्र.६१/१५/अर्थसं-१,दि.०१.०८.२०१५ 
५) शा.नि. गृह विभाग, क्र. एनएएक्स ०६०९/प्र.क्र.४०१/विज्ञा-१ब, दि. २९.०३.२०१४. 
) 
) 


६) शा.नि. गृह विभाग, क्र. एनएएक्स ०६१५/प्र.क्र.१९४/विजा-१ब, दि. १०.०९.२०१५. 
७) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. अपोमसं (विकृ)/पवनहंस/ 
बिल/४०/२०१०, दि. ०८.०२.२०१६. 
८) शा.नि. गृह विभाग, क्र. एनएएक्स ०६१५/प्र.क्र.६२/विशा १ ब, दि. ३०.०१.२०१६. 
९) झा.परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं २०१५/प्र.क्र.८५/अर्थ-३, दि. ०६.०२.२०१६. 
१०) शा.नि. गृह विभाग, क्र. एनएएक्स ०६१५/प्र.क्र.६२/विशा १ ब, दि. २२.०२.२०१६. 
११) शासन पत्र क्र. एनएएक्स ०२१५/प्र.क्र.६२/विशा १ ब, दिनांक १९.०३.२०१६. 
प्रस्तावना :- 
नक्षलग्रस्त भागात पोलीस दलाचे बळकटीकरण करण्यासाठी तसेच जखमी व्यक्‍ती तसेच 
जवानांची ने-आण करणे, जखमी जवानांना त्वरीत वैद्यकीय सहाय्य पुरविणे तसेच जवानांना 
खाद्यसामुग्री पुरविणे, संशयित भागाची पाहणी करणे इ. साठी मे. पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड 
यांच्याकडून डॉफिन-एन हे हेलीकॉप्टर de लिजवर घेण्यात आले आहे. याबाबत सदर कंपनी 
सोबत करार करण्यात आलेला आहे. सदर हेलीकॉप्टरच्या भाड्याची थकीत रक्‍कम अदा करणे 
आवश्‍यक आहे. सदर भाड्याची रक्‍कम पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / पोलीस 
अधिक्षक, गडचिरोली यांना उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

नक्षलविरोधी अभियानाकरीता गडचिरोली येथे मे. पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड 
यांच्याकडून भाडे तत्वावर घेण्यात आलेल्या हेलळीकॉप्टरचे सन २०१४-१५ चे थकीत भाडे अदा 
करण्यासाठी रु. ९,८७,४२,३६८/- (रुपये नऊ कोटी सत्ताऐंशी लक्ष बेचाळीस हजार Haat अडुसष्ठ 
फक्त) एवढी रक्‍कम अदा करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. सदर निधी 
दि. ३१.३.२०१६ पूर्वी खर्च करण्याची जबाबदारी पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / 
पोलीस अधिक्षक, गडचिरोली यांची राहील. 


पृष्ठ २ पैकी १ 


प्रत, 


शासन निर्णय क्रमांकः एनएएक्स ०६१५/प्र.क्र.६२/विशा १ ब, 


यासाठीचा खर्च मागणी क्र. “बी-१, २०५५ पोलीस (००)१०९ जिल्हा पोळीस (००) (09) 
जिल्हा पोळीस बल (२०५५ ०१६८) ५१ मोटार वाहने” या लेखाशिर्षाखाली सन २०१५-१६ साठी 
उपलब्ध असलेल्या निधीतून खर्च भागविण्यात यावा. 

2. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१६०३२९१७१७४८३०२९ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Surendra Ambadas 
Deshmukh 
S u re n d fa A mM b a d a ५ DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Under Secretary, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, cn=Surendra Ambadas 
Deshmukh धद 
Date: 2016.03.29 17:20:36 --05'30' 


(सु. अं. देशमुख ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

२) मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, 

३) सर्व मा. मंत्री / मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 

8) मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद, 

4) मा. विरोधी पक्षनेता, विधान सभा, 

&) सर्व विधान परिषद / विधान सभा सदस्य, 

(9) मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

८) सर्व अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालयीन विभाग, 

र) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई / नागपूर, 

१० महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर, 

११ पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

१२) आयुक्त, राज्य गुप्तावार्ता विभाग, मुंबई, 

१३) अपर पोलीस महासंचालक (विशेष कृती), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

१४ अपर पोलीस महासंचालक, राज्य राखीव पोलीस बल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
१५) विशेष पोलीस महानिरीक्षक, राज्य राखीव पोलीस बल, नागपूर / पुणे, 


) 

) 

) 

) 

) 

) 

) fears पोलीस महानिरीक्षक, गडचिरोली परिक्षेत्र, गडचिरोली, 
१७ जिल्हाधिकारी, गडचिरोली / गोंदिया, 

) पोलीस अधिक्षक, गडचिरोली / अहेरी / गोंदिया, 

) सर्व समादेशक, राज्य राखीव पोलीस बल, 

) गृहविभागातीलसर्व अधिकारी. 

) जिल्हा कोषागार अधिकारी, गडचिरोली / गोंदिया / चंद्रपूर, 

) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

)  निवडनस्ती (विझा-१ब) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


